मुख्य सादरकर्ता अधिकारी, महाराष्ट्र प्रशासकीय 
न्यायाधिकरण, औरंगाबाद या कार्यालयातील 
Rat असलेल्या लघुलेखक (निम्नश्रेणी-३ व 
लिपिक टंकलेखक- १ अशा एकूण ४ पदांची सेवा 
बाह्ययंत्रणेद्वारे घेण्यास मान्यता देण्याबाबत . 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय शुध्दीपत्रक क्र.: मुसाऔ-२२२४/३५६/प्र.क्र.४७/का.८ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई: ४०००३२. 
दिनांक: १० सप्टेंबर, २०२४ 


वाचा:- समक्रमांकाचा शासन निर्णय दि.०२ सप्टेंबर, २०२४ 


झासन निर्णय शुध्दीपत्रक: निर्णय = 

उपरोक्त संदर्भाधीन शासन निर्णयाच्या प्रस्तावनेतील आठव्या ओळीमध्ये “त्यामुळे सदर कार्यालयाकरिता 
लघुलेखक (निम्नश्रेणी-१ व लिपिक टंकलेखक-३ अशा ४ रिक्त पदांच्या सेवा बाह्ययंत्रणेद्वारे घेण्यास मान्यता 
देण्याबाबतचा प्रस्ताव संदर्भ क्र. 3 व ४ येथील पत्रान्वये सादर करण्यात आलेला होता.” असे नमूद करण्यात 
आलेले आहे. 

त्याऐवजी 
“त्यामुळे सदर कार्यालयाकरिता लघुलेखक (निम्नश्रेणी-३ व लिपिक टंकलेखक-१ अशा ४ रिक्‍त पदांच्या 

सेवा बाह्ययंत्रणेद्दारे घेण्यास मान्यता देण्याबाबतचा प्रस्ताव संदर्भ क्र. 3 व ४ येथील पत्रान्वये सादर करण्यात 
आलेला होता.” असे वाचण्यात यावे. 


2 त्याचप्रमाणे उपरोक्‍त संदर्भाधीन शासन निर्णयातील अग्रेषन H.2 मध्ये “सचिव व वरिष्ठ विधि सल्लागार , 
विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई" असे नमूद करण्यात आलेले आहे. 
त्याऐवजी 


“प्रधान सचिव व वरिष्ठ विधि सल्लागार , विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई” असे वाचण्यात यावे. 
ऱः सदर शासन निर्णय शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आलेला असून, त्याचा संकेतांक क्र. २०२४०९१०१६२७०८६८१२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने सांक्षाकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


SWATI LOHAR - 


(स्वा.सु. लोहार) 


कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


१. प्रधान सचिव व विधि परामर्श, विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२. प्रधान सचिव व वरिष्ठ विधि सल्लागार, विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


3. महालेखापाल (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-२, नागपूर. 

४. सह सचिव, कार्यासन-८, विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

५. सह सचिव, विधि व न्याय विभाग, शाखा छत्रपती संभाजीनगर. 

६. मुख्य सादरकर्ता अधिकारी, महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, औरंगाबाद 

७. अधिक्षक, मुख्य सादरकर्ता अधिकारी, महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, औरंगाबाद 
८. जिल्हा कोषागार अधिकारी, छत्रपती संभाजीनगर. 

९. कक्ष अधिकारी, विधि व न्याय विभाग (कार्यासन-२३), मंत्रालय, मुंबई. 

१०. कक्ष अधिकारी, (आपुक/व्यय-५), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

११. निवडनस्ती (कार्यासन-८). 


